मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या 
गावातर्गत मुलभूत सुविधा (२५१५ १२३८) 
या योजनेतील कामांची त्रयस्थ 
संस्थेमार्फत तपासणी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विसआ-२०२३/प्र.क्र.३१४/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: २५ जुले, २०२३ 


संदर्भ - १. ग्रामविकास विभाग, परिपत्रक क्र. ग्रासयो-२००८/प्र.क्र.9५/यो-९, दि.२९/०५/२००८ 


२. ग्रामविकास विभागाचा शासननिर्णय क्र. विकास २०१५/प्र.क्र.५२/यो-६, दि. २७ 
मार्च, २०१५. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भिय शासननिर्णय क्र. ०२ नुसार ग्रामीण भागातील गावातर्गत मुलभूत 
सुविधांची कामे मंजूर करण्याबाबत scart निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सन २०१४-१५ च्या 
हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवेळी तत्कालिन मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांनी 
२५१५ योजनेतील कामांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्याचे विधानसभा आश्वासन क्र. २६८ 
दिले होते. सदर आश्वासनानुसार कार्यपद्धती अनुसरण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या 
यंत्रणेमार्फत ळेखाशीर्ष “२५१५ १२३८” अंतर्गत मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावातर्गत 
मुलभूत सुविधा योजनेतर्गत झालेल्या कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :- 


प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर २५१५ १२३८ लेखाजीर्षाखालील कामे चांगल्या 
दर्जाची व टिकाऊ व्हावीत यासाठी सध्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत कार्यान्वित 
असलेल्या राज्य गुणवत्ता समन्वयक (Sac) यांचे अधिपत्याखाळीळ पॅनेलवरील राज्य गुणवत्ता 
नियंत्रक (som) यांचेकडून संबंधित कामांची यंत्रणा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत व 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या बाबतीत अनुक्रमे संबधित जिल्ह्याचे अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः विसआ-२०२३/प्र.क्र.३१४/यो-६, दि. २५ जुले, २०२३ 


अधिकारी, जिल्हा परिषद व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांनी कामांची तपासणी 
करुन घ्यावी. यासाठी संबधितांनी राज्य गुणवत्ता समन्वयक (500) यांचेकडून आवश्यकतेनुसार 
यादी घ्यावी व त्याप्रमाणे कामाचे तपासणीकरिता वाटप करावे. याप्रमाणे तपासणीकरिता संबंधित 
कामाच्या अंदाजपत्रकीय रकमेच्या १ टक्का या दराने मोबदला देण्यात यावा व ही रक्‍कम कामाच्या 
अंदाजपत्रकामध्ये अंतर्भूत करावी. 


०२. सदर यंत्रणेकडून कामाच्या विविध टप्प्यावर तपासणी करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेच्या / 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अनुक्रमे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अधीक्षक अभियंता 
यांनीही अचानकपणे यापैकी कोणत्याही कामाची तपासणी करावी. या कामांची तपासणी 
करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अंतर्गत जिल्हा प्रयोगशाळा उपलब्ध आहे, तेथे या 
कामाची तपासणी करण्यात यावी. या कामाच्या प्रयोगशाळा शुल्क आकारणी शासन परिपत्रक क्र. 
ग्रासयो- २००८/प्रक्र.७५/ योजना-९, दिनांक २९ मे, २००८ अन्वये करण्यात यावी. तसेच २५१५ 
१२३८ लेखाशीर्षाखाली पूर्ण झालेल्या कामांमध्ये दोष निवारण कालावधी (Defect Liability Period) 
हा शासनाने वेळावेळी निश्चित केल्यानुसार असेल. तसेच, सदर दोष निवारण कालावधीचा संबधित 
कामाच्या निविदेमध्ये उल्लेख करण्यात यावा. 


०३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥8॥१959॥॥9.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२५१३२८२३५८२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
KA | U DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL, 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e 


450b51a9e92eede8c323934f82edb538d3 
७20, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=8C5D0F275C3D9A21DB07 


VA LV | को 9C2D83796E88930D62D44E7A4 
6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2023.07.28 12:42:47 +05'30' 
(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव. 

प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-०१. 

५. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (रस्ते), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Cc “८७ A ae) 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः विसआ-२०२३/प्र.क्र.३१४/यो-६, दि. २५ जुले, २०२३ 


७. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
९. महालेखापाल (लेख परीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

१०. विभागीय आयुक्‍त, आयुक्‍त कार्यालय, सर्व विभाग. 

११. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व जिल्हे. 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 

१३. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सर्व जिल्हे 

१४. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सर्व जिल्हे 
१५. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

१७. नियोजन विभाग,(का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८.वित्त विभाग (व्यय १५, अर्थसं-१६,अर्थसं-१७) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९. सर्व कार्यासने, ग्रामविकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

२०. निवडनस्ती (का.यो-६), ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


